अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ या नवीन 
रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या व्दितीय सुधारित खर्चास 
मान्यता व त्यानुसार राज्य शासनाचा आर्थिक 
सहभाग देण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. आरएलवाय-०८२१/प्र.क्र.११५/परिवहन-५. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २० जुले, २०२२. 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय क्र. आरएलवाय-०९०९/१०५८/प्र.क्र.२१३/परि-५,दि. २३ डिसेंबर, २००९. 
२) शासन निर्णय क्र. आरएलवाय-०११३/७९८/प्र.क्र.२/२०१३/परि-५,दि. १० जून, २०१५. 
3) मुख्य प्रशासकीय अधिकारी (बांधकाम), मध्य रेल्वे यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.ईडब्लु 
६८९/ डब्लु/४१ दिनांक १६.०३.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

राज्याच्या ग्रामीण विशोषत: अविकसीत भागातील रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळावी व हे प्रकल्प जलदगतीने पुर्ण 
व्हावेत याकरिता अशा निवडक प्रकल्पांमध्ये ४०% ते ५०% आर्थिक सहभाग देण्याचे धोरण राज्य शासनाने स्वीकारले 
आहे. त्याअनुषंगाने अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ या नवीन रेल्वे मार्ग उभारण्याच्या प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाचा 
५०% सहभाग देण्यासंदर्भात दिनांक २३ डिसेंबर, २००९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली होती. 
त्यानुसार प्रकल्पाच्या तत्कालीन एकूण रु.१०१० कोटी खर्चाच्या ५०% म्हणजे रु.५०५ कोटी एवढा आर्थिक सहभाग 
राज्य शासनाने देऊ केला होता. 

तद्नंतर प्रकल्पाच्या अंदाजित खर्चात वाढ झाल्याने रेल्वे मंत्रालयाच्या विनंतीनुसार अहमदनगर-बीड- 
परळी वैजनाथ या रेल्वेमार्गाच्या रु. २८२६ कोटी इतक्या वाढीव खर्चास मंजूरी देण्याबाबत व त्यानुसार राज्य 
शासनाच्या ५०% सहभागाची रु.१४१३ कोटी रक्‍कम (ज्यात भूसंपादनाचा खर्च अंतर्भूत असेल) केंद्र शासनास 
निधीच्या उपलब्धतेनुसार टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करुन देण्यास दिनांक १० जून, २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात आली आहे. 

या प्रकल्पाच्या खर्चात पुन्हा वाढ झाली असून प्रकल्पाचे ४८०५.१७ कोटी रूपये खर्चाचे सुधारित अंदाजपत्रक 
रेल्वे मंत्रालयाच्या मान्यतेच्या अधिन आहे. रेल्वे मंत्रालयाने मान्यता देण्यापूर्वी राज्य शासनाकडे व्दितीय सुधारित 
अंदाजपत्रकास मान्यता देण्याची व त्यानुसार राज्य शासनाच्या 40% हिळ्ऱ्याची रू.२४०२.५९ कोटी रक्कम देण्याची 
विनंती मध्य रेल्वेने संदर्भ क्रमांक ३ च्या पत्राव्दारे केळी आहे. सद्य:स्थितीत प्रकल्पाचे बांधकाम प्रगतीपथावर असून 
भूमिअधिग्रहण अंतिम टप्प्यात आहे. दिनांक ३१.०३.२०२२ पर्यंत या प्रकल्पाकरीता राज्य शासनाने रू.१४१३ कोटी 
इतका निधी वितरीत केला आहे. प्रकल्प सार्वजनिक हितार्थ राबविला जात असल्याने तो पूर्णत्वास नेणे गरजेचे आहे. 
या पार्श्वभूमीवर रू. ४८०५.१७ कोटीच्या सुधारित अंदाजपत्रकास मान्यता देण्याची व त्यानुसार राज्य शासनाच्या 
आर्थिक सहभागाची रक्कम रेल्वे मंत्रालयास वितरीत करण्यास सहमती देण्याची बाब राज्य शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 

अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ या नवीन रेल्वे मार्ग उभारण्याकरीता व्दितीय सुधारित खर्चास 
मान्यता व त्यानुसार राज्य शासनाचा आर्थिक सहभाग देण्यासंदर्भात दिनांक २९ जून, २०२२ रोजीच्या 
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आळे आहेत. 


१) मा. पंतप्रधान महोदयांच्या प्रगती योजनेत समाविष्ट असलेल्या अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ या रेल्वे 
मार्ग प्रकल्पाच्या रू.४,८०५.१७ कोटी इतक्या व्दितीय सुधारित अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएलवाय-०८२१/प्र.क्र.११५/परिवहन-५ 


२) त्यानुसार सदर प्रकल्पात राज्यशासनाचा रू. २,४०२.५९ कोटी इतका ५०% आर्थिक सहभाग देण्यास व ही 
रक्कम केंद्र शासनास निधीच्या उपलब्धतेनुसार टप्प्याटप्याने उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

३) यावरील येणारा खर्च मागणी क्र. बी-७, ३००१, भारतीय रेल्वे धोरण निश्चिती, संचालन, संशोधन व इतर 
संकीर्ण संघटना, (००)८०० इतर खर्च (००) (०२) रेल्वे प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाचा सहभाग (३००१००५४), 
32 अंशदाने या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

४) सदर शासन निर्णय नियोजन विभाग व वित्त विभागाच्या मान्यतेने व त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ अनुक्रमे 
क्र. BARE १२४/१४६१, दिनांक- १४.०६.२०२२ व क्र.अनौसं-२२९/२०२२/व्यय-८, 
दिनांक २७/०६/२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५) सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०७२०१७४६२३८८२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by JAYSEN JAYPRAKASH INGOLE 
तना, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 


DN: 
J AY S E N J AY P R A KA S H DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=facl868a3a3bc62404072a90fb604cfaS4ccOc6b396bbe9f862c 
४814602९0७, 
| N G O L E pseu £F270887986A691552A8D64F666519350065A8, 


m=! 
\ber=7C9E48AC69F31 3DEECCDGE9EECEEAS7A822C9D8CCA 
CD64DD1C5031B045E7C1F2, cn=JAYSEN JAYPRAKASH INGOLE 

Date: 2022.07.20 17:50:35 +05'30' 


( जयसेन जयप्रकाश इंगोले ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१) महालेखापाल, १ व २ (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर . 
२) सचिव, केंद्रीय रेल्वे बोर्ड, रेल्वे मंत्रालय, रेल भवन, नवी दिल्ली. 
३) महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, मुंबई. 
४)अधिदान व लेखा अधिकारी, नागपूर. 
५) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, नागपूर. 
६) अर्थसंकल्प-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थ-११), मंत्रालय, मुंबई. 
८) नियोजन विभाग, कार्यासन १४६१, मंत्रालय, मुंबई. 
९) निवड नस्ती, परिवहन-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


